





हिवाळ्यात बेडूक 





मराठी : अश्‍विनी बर्वे 


नव्य रत 





ाऱ् 1 


जेव्हा एक दिवस सकाळी बेडूक उठलं तेव्हा तो खिडकीजवळ गेला आणि तो बाहेर बघतांना 
त्याला लगेच लक्षात आलं की जगात काहीतरी गडबड चकित झाला. बाहेर सगळं काही पांढरं शुभ्र झालं होतं. 
आहे, बाहेर सगळ काही बदललं आहे असं वाटतं. 


तो नकळत बाहेर पळाला. सगळीकडे बर्फच 
होतं. त्याचे पाय घसरायला लागले. अचानक त्याला 
वाटलं की तो मागच्या बाजूला पडत आहे. 





.. किनार्‍्यावर,नदीत. सगळीकडे नदीचा बर्फ 
झाला होता. मग बेडूक थंड,कठीण बर्फोवर आपल्या 
पाठीवर पडला. 


“जर पाणी नसेल तर मी अंघोळ करू शकणार 
नाही,” त्याने विचार केला. मग तो चकित झाला. 





थंडीने कापत बेडूक किनाऱ्यावर बसला, तेव्हा बदक स्केटिंग “नाही, मला खूप थंडी वाजत आहे,” बेडकाने उत्तर दिले. 
करत वेगाने त्याच्याकडे आलं. “हॅलो, बेडका,” ते म्हणातल्रे, “आज “पण स्केटिंग तुझ्यासाठी चांगलं आहे,” बदक म्हणाले. “मी 
हवा खूप छान आहे, तू स्केटिंग करायला येणार नाही का?” तुला स्केटिंग शिकवतो.” 


दिला. बदकाने बेडकाला धक्का दिला आणि तो लवकरच बर्फावर “तुझ्याकडे गरम पंखांचा कोट आहे, पण मी पूर्णपणे नंगा आहे,” बेडूक 
विचारले. पण बेडूक थंडीने पार गार पडला होतं आणि त्याचे दाट मफलर तुझ्याजवळ ठेवला तर, कारण आता मला जावं लागेल.” 
वाजत होते. 








मग डुक्कर आपल्या पाठीवरच्या टोपलीत जाळण्यासाठी लाकडं “तुझ्याजवळ स्वतःला गरम ठेवण्यासाठी चांगली त्वचा 


घेवून जातांना दिसलं. आहे, पण माझ्याजवळ काय आहे?” बेडकाने विचारले. 
“तुला थंडी वाजत नाही का डुकरा?” बेडकाने विचारलं. "गरीब बेडूक,” इुकराने विचार केला. “जर मला त्याला 
"बिलकुल नाही! मी ताज्या, स्वस्थ हवेचा आनंद घेत आहे. हिवाळा काही मदत करता आली असती तर.” 


सगळ्यात छान क्रतू आहे,” डुक्कर म्हणाले. 





“एक-दोन! एक-दोन!” म्हणत ससा पळत होता. तो ब्फीवर 
वेगाने धावण्याचा अभ्यास करत होता. 

"हुर्र!" तो आनंदाने ओरडला. “खेळाने शरीर स्वस्थ होतं! 
खेळासाठी ्ह्रे । खेळाचा जय-जयकार!" 





“तू माझ्या बरोबर धाव,बेडका? फिट राहण्याची मजा काही 
औरच आहे.” 

“मी थंडीने गारठत आहे,” बेडूक म्हणालं. 

“तुझ्याजवळ शरीराला गरम ठेवण्यासाठी फर आहे, पण 
माझ्याजवळ तसं काही नाही,” दुःखी होत बेडूक म्हणाले. मग तो 
घरी निघून गेला. 


७८0 
-७॥७//-:४/६ 


वी ब 





दुसऱ्या दिवशी बेडकाला मित्रांनी स्नोबॉल मॅच खेळण्यासाठी बोलावलं. “मी थंडीने गारठत आहे,” तो बडबडला. “मी एक नंगा बेडूक आहे.” 


मी थंडीने गारठत आहे.“ मग दःखी होत आपल्या घराकडे गेला. 
पण बेडूक त्या मस्तीच्या खेळात भाग घेवू शकला नाही. हे दुःखी हो क 


वि 


। आहि.» 


री 
ध्व 





तो बाकी पूर्ण दिवस शेकोटीजवळ बसून राहिला आणि जेव्हा शेकोटी विझली, तेव्हा तो अजून लाकडं गोळा 
वसंताचे आणि उन्हाचे स्वप्नं बघत राहिला. त्याने लाकडाचा करण्यासाठी बाहेर गेला. पण बर्फात त्याला काही लाकडं 
शेवटचा तुकडा सुद्धा जाळून टाकला. मिळाली नाही. 





पण त्याच्या मित्रांनी त्याला तिथं सुद्धा शोधून काढलं. 
“मी गारठलो आहे,” बेडूक कुजबुजला. 


तो पुढे जात राहिला, जात राहिला आणि शेवटी तो 
रस्ता चुकला. चारी बाजूला सगळं काही सफेद होतं. थकून तो 


र “चल,” ससा म्हणाला. मग त्यांनी काळजीपूर्वक बेडकाला 
बर्फीवर झोपला-एक नंगं बेडूक. 


घरी आणलं आणि त्यांनी त्यात्रा त्याच्या अंथरुणावर झोपवलं. 








सशाने लाकडं गोळा केली आणि आग पेटवली.डकराने 
गरमागरम सूप केलं आणि बदकाने बेडकाला हसवण्याचा प्रयत्न 
केला. 


त्यानंतर प्रत्येक संध्याकाळी,सगळे मित्र मिळून वसंत आणि 
उन्हाळ्याच्या गोष्टी ऐकल्या, ज्या सशाने वाचून दाखवल्या. डुकराने 
दोन रंगाची लोकर घेवून बेडकासाठी गरम स्वेटर विणले. बेडकाला 
आपल्या मित्रांची सोबत आणि त्यांची उदारता खूप आवडली. 
हिवाळ्याचा क्रतू मोठा अद्भुत असतो जेव्हा तो आपण आपल्या 
अंथरुणावर घालवतो. 





मग तो दिवस आला जेव्हा बेडूक बरं झालं आणि तो उठू- 
बसू लागला. मग फर,कातडी व पंखांच्या शिवाय बेडूक आपलं 
नवीन स्वेटर घालून बर्फावर थोडी पावलं चाललं. 


“काय?” सशाने उत्सुकतेने विचारलं. 
“खूप छान वाटत आहे,” बेडकाने धैर्याने उत्तर दिलं. 





अशा प्रकारे लांबलेला हिवाळा संपला. पण एका सकाळी, 
जेव्हा बेडकाने आपले डोळे उघडले, तेव्हा त्याला बाहेर काहीतरी 
वेगळंच वाटत होतं. खिडकीतून स्वच्छ प्रकाश आत येत होता. 
बेडूक लवकर अंथरुणावरून उठला आणि उड्या मारत बाहेर 
धावलं. 


चल द क ४1 


बाहेरचे जग चमकणारे आणि हिरवे होते आणि आकाशात सूर्य 
चमकत होता. 

"हु!" ते ओरडलं. “बेडूक होणं किती छान आहे, किती अदुभूत आहे! 
आता मी आपल्या उघड्या पाठीवर सूर्याची किरणं अनुभवू शकेल. 


बेडकाला खूप आनंदी पाहून त्याचे मित्र खूप आनंदी झाले. 





2 


“बेडकाशिवाय आपण काय करणार?” ससा हसत म्हणाला. | 

“बेडकाशिवाय आपण आपल्या आयुष्याचा विचारही करू शकत 
नाही,” डुक्कर म्हणाले. 

“बरोबर आहे,” बदक सहमती दर्शवत म्हणालं. “बेडकाशिवाय 
आपलं जीवन आनंदी असणार नाही.” 





